पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१७ 


संदर्भ : 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०२१६/१९२/प्र.क्र.४३/पोल-८, 
दिनांक २२.०३.२०१७ 
२) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/१७२, दि.१८.०८.२०१७ 


शासन निर्णय 
पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर, २०१७ पासुन दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन या आदेशाद्वारे मंजुरी देत आहे. 
१. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ लागू असणार नाही. 
२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक 
१० सप्टेंबर, २००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 
ऑगस्ट, २००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, 
२०१६, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१७ व क्रमांक 
पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दिनांक ०३.१०.२०१७ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही 
तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधास पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी 
उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ पुर्वी प्राप्त करुन घेण्याची दक्षता घ्यावी. 
४. दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील 
अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी 
राहील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोळ-८ 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस १०८ राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) शहर USE (०२) शहर पोलीस (०२) (09) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखालील 
सन २०१७-१८ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. Wedd आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., 
दि. ०३.१०.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१२११२३१५३७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhakar D. Pawar 
S U d h a ka [ D DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2c1ebd2766197 1090dc2c91d4bb9caabd4d 
a394aa85829a09265097faf097ba5, cn=Sudhakar D. 


Pawar nai 
Date: 2017.10.12 12:44:39 +05'30' 


(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

४. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
५. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

६. कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
७. कार्यासन (आ.पु.क.) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
८ 

8 


. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
. निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ९,९२७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०९७ पासुन 
पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत पदांचे विवरणपत्र 
(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोल-८, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१७ चे सहपत्र) 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्य मागील वेळी मुदतवाढ दिलेला 
क्र | गृह विभाग शासन निर्णय गृह विभाग शासन निर्णय 
पदनाम पदसंख्या 
zz २ 3 v & द्‌ 
१ 
बाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी | पो.नि. ¥ टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, | टिआरए-०२१७/१९३,/प्र.क्र.४२/ 
पोलीस अधिकारी / | पो.उ.नि. २५ दि. २३.०९.१९८८ पोल-८, दि. २२ HAART, २०१७ 
कर्मचारी संख्येत बाढ स.पो.उ.नि. १२ 
पो.ह. ४८ | एपीओ-२६९२/प्र.क्र.४६७/पोल-३, 
पो.ह.ले. १ दिनांक ५.०७.१९९२ अन्वये एक पद 
पो.शि. १८० | शासनास प्रत्यपित केले 
पो.शि.ले. १ 
पो.शि.चा. १३ 
एकूण २८४ 
र 
वाहतुक शाखेसाठी चालक | पो.शि.चालक २७ टिआरए-१३९१/१९/पोल-८, टिआरए-०२१७/१९२/प्र.क्र.४३/ 
पदे निर्माण करण्याबाबत | एकूण २७ | दि. २९.०६.१९९२ पोल-८, दि. २२ HAART, २०१७ 
३ 
बेलोबॉय हे पद कायम | बेलोबॉय १ टिआरए-१६९१/३/पोल-८, टिआरए-०२१७/१९३/प्र.क्र.४३/ 
स्वरुपी निर्माण | wafers । १  । दि.११.११.१९९२ पोल-८, दि. २२ HART, २०१७ 
करण्याबाबत 'एकूण 
wv 
बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक | स.पो.उ.नि. २५ टिआरए १२९४/४९/पोल-८, टिआरए-०२१७/१९२/प्र.क्र.४३/ 
शाखेसाठी नवीन पदे निर्माण | पो.ह. १०० दि. २२.०८.१९९५ पोल-८, दि. २२ HAART, २०१७ 
करणे पो.ना. २९ 
पो.शि. Ko 
एकूण १९६ 
ष्‌ 
महिला अत्याचार प्रतिबंधक | पो.शि.चा. १ पीपीए-१३९४/५/भाग-४/पोल-८, | टिआरए-०२१७/१९२/प्र.क्र.४३/ 
कक्षासाठी पदे निर्माण करणे | एकूण १ | दि. २७.०९.२००२ पोल-८, दि. २२ HAART, २०१७ 
द 
बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक | पो.उप.आ. २ टिआरए-०१०३/६६९/प्र.क्र.१०/ टिआरए-०२१७/१९२/प्र.क्र.४३/ 
शाखेसाठी नवीन पदे निर्माण | पो.शि. पोल-८, दि. ८.०९.२००३ पोल-८, दि. २२ HAART, २०१७ 
करणे 'एकूण ९ | पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक 
88.08.2008 
\9 
न्यायाधिन कैद्यांची | पो.नि. १ एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/२/ । टिआरए-०२१७/१९३/प्र.क्र.४३२/ 
न्यायालयात तथा | स.पो.नि. २ पोल-८, दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२ फेब्रुवारी, २०१७ 
रुग्णालयात ने-आण | पो.उ.नि. ३५ 
करण्यासाठी पदे निर्माण | स.पो.उ.नि. ३५ 
करणे पो.ह. ११० 
पो.शि. ४२६ 
एकूण ६०९ 
एकुण प १,९२७ 


